भिक्षेकरी गृह, मुख्यलेखाशिर्ष 2234 २८७८ या 
लेखाशीर्षाअंतर्ग सन २०२३-२४ करीता निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. भिक्षेगृ -२०२२/ प्र.क्र.१०६/ का-९ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ३१ ऑगस्ट, २०२३. 


१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२ एप्रिल, २०२३ 
2) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.१६/का-०४, 
दि. ०६/०४/२०२३, दि. २०/०४/२०२३, दि.०४/०५/२०२३ व दि. ३१/०७/२०२३ 


शासन निर्णय :- 
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत “भिक्षेकरी गृह अनिवार्य अंतर्गत सन २०२२-२३ या अर्थसंकल्पीय 
वर्षात मागणी क्रमांक एक्स १ २२३५ - वृद्ध विकलांग व निराश्रित व्यक्तीचे कल्याण, (०१)(०१) भिक्षेकरी गृह 
अनिवार्य २२३५-२८७८ या लेखाशीर्षाअंतर्गत खालील नमूद उद्दिष्टांसाठी अर्थसंकल्पित रु. २३,३७,६२,०००/- 
(अक्षरी-रु. तेवीस कोटी सदतीस लाख बासष्ट हजार फक्त) मधून या शासन निर्णयाद्वारे खालील तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे रु. ४२,८७,०००/- (अक्षरी-रु. बेचाळीस लाख सत्याऐंशी हजार फक्त) इतका निधी आयुक्त, 
महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे 
(रुपये हजारात) 


अर्थसंकल्पित निधी वितरीत निधी प्रस्तावित वितरण 


a a a ee re ee र 
aa 


<= 
Ki 
हुल 


शासन निर्णय क्रमांकः भिक्षेगू-२०२२/प्र.क्र.१०६/का-०९ 


३. सदर निधी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीकेमध्ये उल्लेख केलेल्या 
अटी व शर्तीचे पालन करुन खर्च करण्यात यावा. खर्च करताना शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. 
अर्थसं२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२/४/२०२३ मधील मार्गदर्शक सुचना व सोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र.९ 
मध्ये नमूद अटी/शार्तीची पुर्तता करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
४. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे हे राहतील. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल व खर्च झालेल्या 
निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास त्वरीत सादर करण्यात येईल याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. यापुर्वी 
वितरीत केलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 
द. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०८३११८०४२२६६३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHARAD 

LAXMAN 

AHIRE 

(21.0. अहिरे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई, 
५  मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
६) मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
७ मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
८) सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई, 
९) मा. मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई, 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर, 

) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर, 

) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालयामार्फत), 

) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना विनंती करण्यात येते की, 
सदर निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना तात्काळ वितरीत 
करण्यात यावा. 

१८) निवड नस्ती (का-९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


